सन २०२२-२३ मध्ये नारळ विकास बोर्डाच्या 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ₹ ७८.४७ लाख 
इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा:- 
१) नारळ विकास मंडळाचे इंग्रजी F.No.HO-DEV09/30/2029 (E- ११८७), Dated: ११.०७.२०२२ चे 
पत्र. 
२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फलो-२/ 
ना.वि.यो. प्र. मान्यता/२७९६७/२०२२, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


राज्यात सन २०२२-२३ मध्ये नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेंतर्गत 
राबवावयाच्या विविध योजना/घटकांचा आर्थिक/भौतिक बाबींसह सविस्तर तपज्ञील नारळ विकास बोर्डाच्या 
दिनांक ११.०७.२०२२ च्या पत्रातील अनुसूची-१ मध्ये दिला आहे. नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी त्यांच्या 
दिनांक ११.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी रक्‍कम ₹ ७८.४७ लाख इतक्या 
रकक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये नारळ विकास मंडळाचा हिस्सा ₹ ६७.५२ लाख इतका 
असून योजना/घटकनिहाय आर्थिक लक्षांकाचे वाटप अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व 
सर्वसाधारण प्रवर्गनिहाय सुनिश्चित Hoe आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्याने राबवावयाच्या घटक/बाबींचा 
उल्लेख केलेला आहे. योजना अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना सोबत पाठविल्या आहेत. सदर योजनेची 
राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर नारळ विकास 
मंडळाचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय:- 


सदर योजनेस केंद्र शासनाच्या कृषि मंत्रालयाने दिलेली मान्यता विचारात घेता सन २०२२-२३ मध्ये 
नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजना राबविण्यास केंद्र हिस्सा ₹ ६७.५२ लाख, राज्य 
हिस्सा ₹९.२५ लाख आणि लाभधारक शेतकरी हिस्सा ₹ १.७० लाख AM एकूण ₹ ७८.४७ लाख (रुपये 
अड्ड्याहत्तर लाख सत्तेचाळीस हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-ओ 


नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेचा सन २०२२-२३ चा कार्यक्रम (महाराष्ट्र राज्य) 


अ.क्र योजनेचे नांव उद्दीष्ट 
भौतिक आर्थिक (रु. लाखात) 
अ = | राज्यनिहाय योजनेचे बाबनिहाय एकूण | राज्याचा मंडळाचा हिस्सा 
विभाजन/वाटप हिस्सा | एकूण | अ. जाती । अ.जमाती | सर्व.सा. 
| लागवड साहित्य उत्पादन व वितरण 
ञो बिजोत्पादन ४० हे २७.०० ~ २७.०० | २७.०० | 
प्रात्यक्षिके (DSP) 
प्रक्षेत्र 
बो विभागीय नारळ 
रोपवाटिकांची 
स्थापना (५०:५०) 
॥ | राज्य ०.५० १६.०० ८.०० ८.०० १.८३ ०.३४ ५.८३ 
शासनामार्फत लाख रोपे 
Il) | कृषि विद्यापीठ, ०.२० ३.२० ae 3.20 ०.७३ ०.१३ | २.३४ 
भा.कृ.ऊ.सं. मार्फत | लाख रोपे 
III) | नारळ बोर्डामार्फत | ०.१४ २.२४ 4 २.२४ शि २.२४ षि 
बिजोत्पादन लाख रोपे 
प्रात्यक्षिके (0892) 
प्रक्षेत्र 
एकूण विभागीय ०.८४ २१.४४ ८.०० | १३.४४ २.५६ 2.09] ८.१७ 
नारळ रोपवाटिका | लाख रोपे 
क) लहान नारळ 
रोपवाटिकांची 
स्थापना 
प्रथम हप्ता १.०० ००.२५ ina ००.२५ शिक Ra ०.२५ 
लाख रोपे 
एकूण लागवड साहित्य वितरण ४८.६९ | ८.०० | ४०.६९ 2.48] २९.७१, ८.४२ 
२ | * नारळ लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणण 
3) प्रथम हप्ता १००.०० हे. ३.२५ | 0.00 | 3.24 ०.७४ ०.१४ २.३७ 
बो देखभाल ४६.०३ हे ३.१५ | 0.00 | 3.94 | 0.00 | ०.०२ 3.93 
एकूण | १००.०० हे ६.४० | 0.00] ६.४० ०.७४ ०.१६ | ५.५० 
३ | एकात्मिक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या उत्पादकतेत वाढ घडवून आणण्याचा कार्यक्रम (LODP) 
अ. । प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना 
करणे (हेक्‍टर) 
१) कृषि विभाग व कृषि 
विद्यापीठ, 
भा.कृ.ऊ.सं. मार्फत 
व कृषि विद्यापीठ/ २४.०० हे ४.२० iw ४.२० शिंग । ४.२० 
भा.कृ.ऊ.सं./ 
कृविके प्रक्षेत्र 
LODP एकूण | २४.०० हे. ४.२० | 0.00 | ४.२० | 0,00 | | 0.00 | ४.२० 
एकात्मिक शोती एकूण ४.२० | 0,00 | ४.२० | 0.00 | | 0.00 | ४.२० 
| नारळ पीक विमा योजना # | ०.३६ ५.०० १.२५ २.५० ०.५७ ०.११ १.८२ 
(५०:२५:२५) लाख झाडे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-ओ 


५ । केरा सुरक्षा विमा योजना (००:२५ | ५५० २.२० शं १.७५ ०.४० 0.09} १.२८ 
चढणारे 
मनुष्य 
६ | तांत्रिकतंत्रज्ञान विस्तार उपक्रम २९ ११.९८ शि ११.९८ २.७४ ०.५० ८.७४ 
कार्यक्रम 
एकूण ७८.४७ ९.२५ ६७.५२ | ७.०१ | ३०.५५ | २९.९६ 
पे. | राज्याच्या कृषि विभागामार्फत कार्यान्वित २१.०० ९.२५ | १०.५० २.४० ०.४५ ७.६५ 
२. | कृषि विद्यापीठ/भा.कृ.अु.स./ कृ.वि.के. ७.४० | ७.४० ०.७३ ०.१३ ६.५४ 
यांच्याकडून कार्यान्वित 
३. ।) बोर्डाकडून थेट कार्यान्वित-राज्य केंद्र २०.८३ | ०.०० | _ २०.३८ ३.८८ ०.७३ | १५.७७ 
ब) बोर्डाकडून थेट कार्यान्वित- २९.२४ | ०.०० | २९.२४ |. ०.0० | _ २९.२४ | 0.00 | 
एकूण ५०.०७ | 0,00 | ४९.६२ ३.८८ 28.89 १५.७७ 
टीप:- 


* नारळ पीक विमा योजनेत ₹ १.२५ लाख हा शेतकरी हिस्सा राहणार आहे. 
* केरा सुरक्षा विमा करिता ₹ ०.४५ लाख रकमेचा विमा हप्ता लाभार्थीने भरणे बंधनकारक आहे. 


२. नारळ लागवडीचे क्षेत्र कोकण विभागात जास्त असल्यामुळे विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे यांचे 
अधीनस्त असलेल्या ळेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक ठाणे यांचे कार्यालय यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच संचालक (फलोत्पादन) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


३. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता उद्दिष्ट निहाय मागदर्शक सूचना निर्गमित करण्याकरिता 
तसेच ही योजना राबविण्यासाठी लागणारा निधी नारळ विकास मंडळ, कोची यांचेकडून उपलब्ध करुन 
घेण्याची कार्यवाही करण्याकरिता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. गत दोन वर्षात वैयक्‍तीक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी (भ्रमणध्वनी क्रमांकासह) तालुका 
कार्यालये/ पंचायत समिती/ जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी. तसेच ती यादी कृषि 
आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकर्षाने प्रसिद्ध करावी. 


५. योजनेच्या अंमलबजावणीचा मासिक व तिमाही अहवाल तसेच वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्रे नारळ 
विकास मंडळास व शासनास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी सादर करण्यात यावीत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२४१५१६०१९१०१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नावियो-२०२२/प्र.क्र.१८३/९-ओ 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

९) प्रधान सचिव (कृषि) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

११ अध्यक्ष, नारळ विकास बोर्ड (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार), केरा भवन, एसआरव्हीएचएस रोड, 
कोची-६८२०११ 

१२) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

१४) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१५) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१७) उप संचालक, नारळ विकास बोर्ड, ठाणे. 

१८)विभागीय कृषि सह संचाळक, कोकण विभाग, ठाणे. 

१९) उद्यानविद्या प्रमुख, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

२०) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे, पाळघर, रायगड (अलिबाग), रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (ओरोस) 

29) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

22) कार्यासन ९-अ, निवडनस्ती. 


२ 


न्न 


न्न 


न्न 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


